अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींना 
शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजना सन २०२४-२५ साठी विद्यार्थ्यांची निवड 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२४/प्र.क्र.9७८/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२४ 


) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, दिनांक २७ जून, २०१७ 
) शासन शुध्दीपत्रक, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, दिनांक १ जुले, २०१७ 
) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, दिनांक ३० जुन, २०१८ 
) शासन निर्णय क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.६५/शिक्षण-१,दिनांक २४.९.२०२० 
५) शासन निर्णय क्र. पशियो २०२१/प्र.क्र.१४/ शि-१, दिनांक १० मार्च,२०२१ 
) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. सान्यावि.२०२३/प्र.क्र.६०(४/बांधकामे,दि.३०.१०.२०२३ 
) शासन शुध्दीपत्रक, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. दि.०९.११.२०२३. 
) शासन निर्णय, नियोजन विभाग , क्र.सारथी २०२२/प्र.क्र.२८९/का.१४२५-अ,दि.२०.०७.२०२३ 
) शासन निर्णय क्र.सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे, दि.२५ जुले,२०२४. 
१०) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/शिक्षण/परदेश शिष्यवृत्ती/२०२४-२५/निवड/ 
का-४/२७७०, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४. 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी 
याकरीता सन २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. सदर योजनेच्या नियमावलीमध्ये 
कालानुरुप वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या असुन, संदर्भीय दिनांक २७ जून,२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये या योजनेची सुधारीत नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे. विविध विभागांत देण्यात 
येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृह व वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा 
निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये तसेच यापुढे प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या 
योजनांमध्ये एकसमानता रहावी यासाठी सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले असुन त्यानुषंगाने सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने बांधकामे या कार्यासनामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.६ निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे. तद्‌नंतर संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.९ अन्वये या योजनेची अंतिम सुधारीत 
नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे 


२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि डॉक्टरेट अभ्यासक्रमासाठी २०० 
RUE वर्ल्ड रॅन्कींगच्या (25//5)आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा एकूण ७५ 
विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत निवड करण्यात येवून, त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यानुसार सन 
२०२४-२५ या वर्षाकरीता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना परदेश 
शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक; पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


शासन निर्णय :- 


१. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींकरीता wear शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत संदर्भीय 
दिनांक २७ जुन, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशी व शासन निर्णय, नियोजन विभाग, 
क्र.सारथी २०२२ / प्र.क्र.२८९/ का.१४२५-अ, दि.२०.०७.२०२३ व शासन निर्णय क्र.सान्यावि-२०२४/ 
प्र.क्र.७७/ बांधकामे, दि.२५ जुले, २०२४ या मधील अटी व शर्तीनुसार निवड केलेल्या प्रपत्र- “अ-१”, “अ- 
२”, “अ-३”, “अ-४”, “SG”, “अ-६”, “अ-७” “अ-८” मधील ४८ पदव्युत्तर पदवी चे विद्यार्थी, प्रपत्र- “ब- 
१” “ब-२” व “ब-३” मधील ०९ डॉक्टरेट अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी, अशा एकूण ५७ विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त निवडीच्या व्यतिरिक्त एकुण क्षमतेपैकी रिक्‍त राहणाऱ्या पदव्युत्तर पदवीच्या २ जागा, 
डॉक्टरेट अभ्यासक्रमाच्या १६ जागा अशा एकूण १८ जागा ह्या शासन निर्णय दिनांक २७.०६.२०१७ मधील 
परिच्छेद (त-१) मधील तरतूदीनुसार उभ्या किंवा आडव्या आंतरपरिवर्तनाने त्या त्या प्रमाणात निवड 
समितीच्या शिफारशीनुसार भरण्याची तरतूद आहे, त्यानुसार सचिव (सा.न्या) यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड 
समितीने आंतरपरिवर्तनाने निवड केलेल्या प्रपत्र “क” मधील १८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२.१ त्याचबरोबर शासन निर्णय दिनांक १०.०३.२०२१ मधील तरतुदीनुसार राजर्षी शाहू महाराज परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत मंजूर संख्येइतक्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आल्यानंतर, काही विद्यार्थ्यांनी 
विविध कारणास्तव राज्यशासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत त्यांची झाळेली निवड रद्द करण्याची 
मागणी केल्यास, अशा रिक्‍त होणाऱ्या जागांवर निवड समितीने शिफारस केलेल्या लगतच्या गुणवत्तेनुसार 
पात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षा यादीमधून, गुणानुक्रमे पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची, त्याच निवड वर्षात निवड 
करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने प्रपत्र “ड” अन्वये एकूण ३८ 
विद्यार्थ्यांची सर्वसाधारण प्रतीक्षा यादी निर्धारीत करण्यात येत आहे. 

३. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी 
आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी या 
शासन निर्णयान्वये परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शासन निर्णयान्वये 
विहीत करण्यात आलेली हमीपत्रे घेवून तसेच विद्यार्थ्यांची मुळ कागदपत्रांची तपासणी करुनच संबंधित 
विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयात 
नमूद अभ्यासक्रम व कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण चालू 
असल्याच्या कालावधीत एखाद्या विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट होत असल्यास, त्यानुसार 
देय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे अधिकार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना प्रदान करण्यात 
येत आहेत. 

४. ज्याविद्यार्थ्यांना शासनामार्फत परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शिक्षण 


संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाळा करुन देणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने 
संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (BOND) लिहून घेणे बंधनकारक राहील. 


५. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांने परदेशातील पदृव्युत्तर पदवी किंवा 
पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत 
विद्यार्थ्यास मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


६. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ज्या 
शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण वा अभ्यासक्रम 
विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्याकडून शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संपूर्णत: वसूल करण्यात येईल. 


9. शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना 
प्रथम वर्षाची अथवा ज्यांना द्वितीय वर्षाची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्यांना त्या वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता 
व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्कम आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त करुन घेऊन, शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह 
भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावी. 

(ब) त्या नंतरच्या वर्षाचे सत्रनिहाय शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च याबाबत 
विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती, उपस्थिती आणि विद्यार्थ्याचा समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती अहवाल 
प्राप्त करुन त्यानुसार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित वर्षाची 
अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम वरील परिच्छेद ६ (अ) नुसार अदा करावी. 


८. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर 
मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७, शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना (वि.घ.यो.), (०४) (२३), विदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या 
विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, (२२२५ ३८३२), ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन"या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालून त्या अंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 
त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


९. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या संदर्भाधीन शासन निर्णयांमधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०८३०१७४९०७११२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
p RA H A N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d72 
6b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Mah; 


jarasht 
serialNumber=5599270E38B296E5E5D8 14FF5976561 A3EC66D875AEB42 
$D735E1D7C12140929, PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2024.08.30 20:14:55 +05'30' 


(प्रशान्त वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


aon GS -€ 


पृष्ठ १४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांक; पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

१२. संबंधीत विद्यार्थी (समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 

१३. उपसचिव (अर्थसंकल्प)/(विघयो), सा.न्या.व वि.स.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१४. सहसचिव/अवर सचिव (शिक्षण-१), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवडनस्ती (का.शिक्षण-१) 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-१, दिनांक - ३० ऑगस्ट २०२४ चे सहपत्र) 


सन २०२४-२५ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती -निवड यादी 


प्रपत्र-अ-१ 


पदव्युत्तर पदवी - अभियांत्रिकी (PG - Engineering) 


अ. । विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्य विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
ति 2 3 फटकळ ळल षु & a ae: ८ 
शि प्रशिक Imperial College UK षु PG Msc Advanced Material ०१ वर्ष 
हरीभाऊ दारुंडे | London Science and Engineering 
2 नंदिनी सुनिल Imperial College UK ६ PG Communications and ०१ वर्ष 
साखरे London Signal Processing(MSc १ 
YFT) 
3 गिताक्षी प्रविण Imperial College UK & PG Geo Energy with Machine ०१ वर्ष 
साखरकर London Learning and Data Science 
(GEMS) (MSc 9 TFT) 
8 प्राची राजेंद्र Imperial College UK & PG MSc Cleantech Innovation ०१ वर्ष 
वासनिक London 
4 धनश्री अशोक UCL London UK ९ PG MSc digital engineering ०१ वर्ष 
कांबळे managemen 
& SAR केरबा UCL London UK ९ PG MSc Strategic ०१ वर्ष 
Bre management of Projects 
(9 सार्थक सुनिल University of US a q PG Master of Science in १इ महिने हिने 
धनके Chicago, Chicago, Applied Data Science 
८ उल्का मुनिद्रा University of US 9 PG Master of Science in १८ महिने 
खोब्रागडे Chicago, Chicago, Applied Data Science 
8 आदित्य भरत Cornell University US 93 PG MPS-Real Easte ठर वर्ष 
शिंदे Ithaca Development 
id ° साहिल सिध्दार्थ Cornell University US 43 PG Master of Engineering ०१ वर्ष 
निकाळजे Ithaca (M.Eng) in Engineering 
Management 
वि १ स्वतेज Cornell University US 93 PG Master of Engineering in १६ महिने 
संघरक्षित Ithaca system 
पाटील 
१२ Gay शुध्दोधन The University of Australia १४ PG Master of Mechanical ०३ वर्ष 
डकरे Melbourne Engineering 
ped 
Parkveille Australia 
93 किरीट किशोर The University of Australia Vs PG Master of Mechatronics ०३ वर्ष 
कटके Melbourne Engineering 
Parkveille Australia 
१४ अथर्व तेजकुमार The University of Australia १58 PG Master of Construction 03 ay 
कांबळे Melbourne Management 


Parkveille Australia 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


१५ केतन दिपक The University of Australia १४8 PG Master of Mechanical ०३ वर्ष 
तिवडे Melbourne Engineering 
Parkveille Australia 
१६ चैतन्य राजेठा The University of Australia १४ PG Master of Civil Engineering ०३ वर्ष 
सातपुते Melbourne 
Parkveille Australia 
१७ अभिषेक दिपक The University o Australia १४ PG Master of Electrical ०३ वर्ष 
उरुणकर Melbourne Engineering 
Parkveille Australia 
१८ | तेजस्विनी The University ० Australia १९ PG Master of Cmputer ०२ वर्ष 
मनोहर गवळी Sydney Science 
१९ श्वेता गंगाराम The University o Australia १९ PG Master of Interaction ०२ वर्ष 
कांबळे Sydney Design and Electronic Arts 
(Illumination Design) 
२० तन्मय राजेठा The University of Australia १९ PG Master Project १८ महिने 
टेंभुर्ण Sydney Management 
प्रपत्र-अ-२ 
पदव्युत्तर पदवी - स्थापत्य (PG - Architecture) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking 2028 अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
a २ ३ 8 षु गी ४) ८ 
9 सिध्देठा अनिल The University of Australia १४ PG Master of Architecture ०३ वर्ष 
गवळी Melbourne Parkville 
2 हिमांशी सुनिल University of Illinois US ६४ PG Master of Architecture ०२ वर्ष 
राठोड at Urbana- 
Champaign United 
States 
3 प्रज्ञा प्रविण fate | Arizona State US १७९ PG (MS)Construction ०२ वर्ष 
University Tempe, management and 
United States Technology 
प्रपत्र-अ-३ 
पदव्युत्तर पदवी - व्यवस्थापन (PG - Management) 
a. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking 2028 अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
Ea २ ३ कळ न षु ६ तक कवक ८ 
7 तुषार ald The University of Australia १४ PG Master of Management ०२ वर्ष 
सरकटे Melbourne Parkville 
2 प्रगती The University of Australia १४ PG Master in Construction ०३ वर्ष 
गोपाळराव खाडे | Melbourne Parkville Management 
प्रपत्र-अ-४ 
पदव्युत्तर पदवी - विज्ञान (PG - Science ) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
(| २ ३ a ae] षु गी ॥ 1101 ae) ८ 
शि प्रणाली गौतम UCL London UK ०९ PG MSc Drug Design १ वर्ष 
भालेराव 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


2 शिवांगी उमेठा UCL London UK ०९ PG MSc Sustainable १ वर्ष 
गेडाम Resources Ecnomics, 
Policy and Transitions 
3 सुप्रित सुनिल UCL London UK ०९ PG MSc Knowledge १ वर्ष 
गायकवाड information and data 
Science 
४ | प्रार्थना विशाल | UCLLondon UK ०९ PG MSc Bioscience ( १ वर्षे 
मेश्राम Research and 
Development) 
षु प्रतिक संजय The University of Australia १४ PG Master of २ वर्षे 
भोसले Melbourne Parkville Environment(Climate 
Change) 
६ पायल जगदिठा The University of Australia kd PG Master in Public Health २ वर्ष 
डोंगरे Sydney, 
9 प्रथमेठा चंद्रमणी The University of UK २२ PG MSc Human Anatomy १ वर्ष 
Bre Edinburgh 
८ प्रणाली रुपराव | Columbia Universi US 23 PG M.S.Sustainability 2 वर्ष 
बनसोड New York city Management 
8 उज्वल जनार्दन | New York Universi US 3¢ PG Master of Public Health In २ वर्ष 
जाधव Biostatistics 
| fe) दिक्षांत राहुल New York Universi US 3¢ PG Master of Science Program | Q ay 
पेटकर in Information Systems 
प्रपत्र-अ-५ 
पदव्युत्तर पदवी - वाणिज्य (PG - Commerce/ Economics) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
eS २ ३ — a षु & aa eee ८ 
ण यठा विनायक The University of Australia १९ PG Master of Commerce २ वर्ष 
गायकवाड Sydney (Extension) 
Q सुगत मिलिद Columbia US 23 PG Enterprise Risk १६ महिने 
माचले University, United Management 
States 
3 रंजीत सुभाष Monash University, Australia 1४२ PG Master of Banking and Q ay 
कांबळे Melbourne, Finance 
Australia 
8 श्रुति गणेडा होळके | The U niversity of Australia 83 PG Master of Business 22 महिने 
Queensland, 
Brisbane City, 
Australia 
प्रपत्र-अ-६ 
पदव्युत्तर पदवी - कला (PG -Arts) 

अ. । विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील अभ्यासक्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
as २ ३ aaa 4 & ae ees ८ 
हिं रजत काशिनाथ University of US cr | q PG Master of Public Policy २ वर्ष 

देवगडे Chicago,Chicago, 


United States 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


Q विझाल शालीग्राम | Un iversity of US शीं q PG Master in Social Work, २ वर्ष 
खरात Chicago, Chicago, Social Policy and Social 
United States Administration 
3 साक्षी सदाठिव The University of UK २२ PG MSc Performance १ वर्ष 
मोहिते Edinburgh, Psychology 
Edinburgh, United 
Kingdom 
8 निकीता दादाभाई The University of UK २२ PG MSc Entrepreneurship and | १ ay 
सोनवणे Edinburgh, Innovation 
Edinburgh, United 
Kingdom 
प्रपत्र-अ-७ 
पदव्युत्तर पदवी - विधी (PG - Law) 

अ. । विद्यार्थ्याचे नाव =| प्रवेशा घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील अभ्यासक्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
Ea २ ३ eae षु गी =a ८ 

रि अजिक्य युवराज The University of UK २२ PG LLM Corporate Law १ वर्ष 
हुमने Edinburgh, 
Edinburgh, United 
Kingdom 
२ पवित्रा तिरुपती The University of UK २२ PG LLM in International law १ वर्ष 
पोट्टाला Edinburgh, 
Edinburgh, United 
Kingdom 
३ अजय नागोराव Monash University, Australia 82 PG Master of Laws १८ महिने 
मगरे Melbourne, 
Australia 
8 कुराल संजय मोरे University of Bristol, UK GY PG Human Rights Law (LLM) १ वर्ष 
United Kingdom 
प्रपत्र- अ-८ 
'पीजी-औषध निर्माण शास्त्र (PG - Pharmacy) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
ee २ ३ ae a 4 गी a aaa ८ 
रि श्रेण्या शिरीष The University of Australia ७२ PG MASTER OF INFECTIOUS. | 2 a 
गायकवाड Western Australia DISEASES 


Perth, Australia 


PRASHANT 


PUNDLIK WAGH 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa024 


Date: 2024.08.30 20:15:32 +05'30' 


Of18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5599270E38B296ESE5D814FF5976561A3EC66D87 
5AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२४/प्र.क्र.9८/शिक्षण-१, दिनांक - ३० ऑगस्ट २०२४ चे सहपत्र) 


प्रपत्र-ब-१ 
पीएचडी - अभियांत्रिकी (PhD - Engineering ) 
विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेशा घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking 2028 अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
२ ३ eas oll 4 & Sa Sa ८ 
सुप्रिया संदिप University of UK ७६ PhD PhD in Electronic and 3 ay 
सोनवणे Glasgow, United Electrical Engineering 
Kingdom 
कांचन Hard University of Australia go Phd Doctor of Philosophy ४ वर्ष 
इंगळे Technology 
Sydney,Haymarket, 
प्रपत्र-ब-२ 
पीएचडी-विज्ञान (PhD - Science ) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World eee परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
२ ३ eee 4 ह ec | ८ 
तुषार राजु मेश्राम | The University of UK RR Phd PhD, Astronomy ३ वर्ष 
Edinburgh, 
Edinburgh, United 
Kingdom 
प्राची अशोक University of Texas US G¢ Phd Kinesiology (Movement & ४ वर्ष 
वानखडे at Austin, United Cognitive Rehabilitation 
States Science) 
सुकन्या अशोक University of UK ८४ Phd PhD in Chemistry ४ वर्ष 
देशभ्रतार Birmingham, United 
Kingdom 
अंशुली हरीश University of US १०२ Phd PhD in Nutrition And ४ वर्ष 
भगत Wisconsin Madison, Metabolism 
United States 
प्रतिक्षा ईश्वरदास The University of UK १०४ Phd Standard PhD in ४ वर्ष 
कंटाळे Sheffield, United Department of Chemistry 
Kingdom 
प्रपत्र-ब-३ 
पीएचडी - कला (PhD - Arts) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या QS World feel परदेशातील विद्यापीठातील । अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking 2028 अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
(१) २ ३ el 4 & Ca ८ 
7 चिन्मयनंद विजय | The University of UK 22 PHD PHD in Politics ३ वर्ष 
इंगळे Edinburgh, 
Edinburgh, United 
Kingdom 
विकास कृष्णराव Columbia US 23 PHD The Doctor of Philosophy ४ वर्ष 
तातड University, New York degree program in 
City, United States Comparative and 
International Education 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
p R A H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 

AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=759e87fbd 1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f1 

8d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF597656 1 A3EC66D875A 
£B425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 


Date: 2024.08.30 20:16:08 +05'30' 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-१, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ चे सहपत्र) 
सन २०२४-२५ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती -निवड यादी 
प्रपत्र-क 
सर्व पदवी शाखा (All PG Courses Stream)- आंतरपरीवर्तनाने निवड 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या पीठाच्या | QSWorld | अभ्यास परदेशातील अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव देशाचे नाव Ranking A विद्यापीठातील कालावधी 
२०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव 
| २ 3 न षु & ॥ कळ & 
षि शुभम थिरूपती Yale University New | US १६ PG Master of २ वर्ष 
पोट्टाला aven, Unite Ngg, nvironmental 
पो H United (Engg) | Envi | 
States management 
2 आदित्य बाळासो | The University of Australia १९ PG Master of Computer २ वर्ष 
कांबरे Sydney, Australia (Engg) | Science 
3 आदित्य The University of Australia १९. PG Master of Computer २ वर्ष 
क्रषिकुमार Sydney, Australia (Engg) | Science 
गायकवाड 
8 समीक्षा नरे The University 0 Australia १९ PG Computer Science २ वर्ष 
डोंगरे Sydney, Australia (Engg 
षु SPR नंदकुमार The University 0 Australia बर PG Master of Data १८ महिने 
श्रवस्ती Sydney, Australia (Engg) | science 
& सूरज Bea The University o Australia १९ PG Master of professional | 2 ay 
कांबळे Sydney, Australia (Engg) | engineering 
(Accelerated) 
(Electrical Engineering) 
9 यश प्रफुल कांबळे | The University of Australia १९ PG Masters of २ वर्ष 
Sydney, Australia (Engg) | professional 
engineering ( 
accelerated ) (civil ) 
८ सिद्धांत लक्ष्मण The University o Australia भर PG Master of computer २ वर्ष 
बुचडे Sydney, Australia (Engg science 
8 अलौकिका आनंद | The Universi yo Australia १९ PG Master of Computer २ वर्ष 
वर्धन Sydney, Australia (Engg) | science 
हि सुहास सुनिल The University 0 Australia १९ PG Master of Computer २ वर्ष 
शिखरे Sydney, Australia (Engg) | science 
a षे प्रसाद भीमराव The University 0 Australia ष्र PG Master of Computer २ वर्ष 
कमळेकर Sydney, Australia (Engg) | science 
१२ निखिल अंगद The University 0 Australia १९ PG Master of Professional २ वर्ष 
कुडके Sydney, Australia (Engg) | Engineering 
(Accelerated) 
(Chemical and 
Biomolecular) 
93 अक्षय पुंजाजी The University of Australia Es PG Master of Computer २ वर्ष 
खंदारे Sydney, Australia (Engg) | Science 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


१४ षिकेश बाबुराव | The University of Australia १९ PG Professional २ वर्ष 
कांबळे Sydney, Australia (Engg) | Engineering 
(Accelerated) (Civil 
Engineering) 
१५ सर्वज्ञ कृष्णात The University of Australia ष्र PG Master of Computer २ वर्ष 
कांबळे Sydney, Australia (Engg) | Science 
4G चेतन Fea faa | The University of Australia १९. PG Master of Professional | 3 वर्ष 
Sydney, Australia (Engg) | Engineering(Mechanic 
al) 
१७ प्रतिक्षा प्रम The University of Australia १९ PG Master of Computer २ वर्ष 
पाचारणे Sydney, Australia (Engg) | Science 
१८ पवन आनंदा The University of Australia ष्र PG Master of Computer २ वर्ष 
कांबळे Sydney, Australia (Engg) | Science 


PRASHANT 


PUNDLIK WAGH 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 


JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa02 


40f18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF5976561A3EC66D8 
75AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2024.08.30 20:16:27 +05'30' 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२४/प्र.क्र.9८/शिक्षण-१, दिनांक-३० ऑगस्ट,२०२४ चे सहपत्र) 


सन २०२४-२५ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती - सर्वसाधारण प्रतीक्षा यादी 


प्रपत्र -ड 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव | war घेतलेल्या विद्या । 08४४०6 | अभ्यासक्रम परदेज्ाती अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव पीठाच्या | Ranking विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | २०२४ अभ्यासक्रमाचे नाव 
a] २ ३ | 8 | 4 ६ oe ७ ८ 
भि सुशिल The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Computer २ वर्ष 
शशिकांत रणवरे | Sydney, Australia Science 
2 मयुर दिलीपराव | The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Computer २ वर्ष 
थोरात Sydney, Australia Science 
3 पल्लवी राहुल The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Computer २ वर्ष 
अमूले Sydney, Australia Science 
8 रवी किसन tad | The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Computer २ वर्ष 
Sydney, Australia Science 
षु दिक्षा गुलाबराव The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Computer २ वर्ष 
बोरकर Sydney, Australia Science 
६ अमन अजय The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Professional ३ वर्ष 
वासनिक Sydney, Australia Engineering (Electrical) 
9 मृणाल मधुकर The University of Australia १९ PG (Engg) Master of Computer २ वर्ष 
वायदंडे Sydney, Australia Science 
ra उन्मेषा प्रदिप The University of Uk २२ PG (Engg) Msc Advanced १ वर्ष 
माने Edinburgh, United Sustainable Design 
Kingdom 
९ | स्वरूप सुनील The University of | Uk 22 PG (Engg) MSc Operational १ वर्ष 
as Edinburgh, United Research with Data 
Kingdom Science 
| भैरवी चंद्रशेखर The University of Uk २२ PG (Arts) MA Design for Change १ वर्ष 
शेंडे Edinburgh, United 
Kingdom 
i १ | अश्विनी Columbia US 23 PG (Engg) MS in Technology १८ महिने 
शालिकराम University, New Management 
मेश्राम York City, United 
States 
१२ | नेहा बैजनाथ Johns Hopkins US २८ PG (Engg) MSE Civil Engineering | २ वर्ष 
चव्हाण University__Baltim 
ore, United States 
93 ओशिन अशोक The University of Uk ३२ PG (Engg) MSc in Pollution and १ वर्ष 
भगत Manchester,Manc Environmental Control 
hester, United 
Kingdom 
१४ | प्रतिक शिवाजी The University of Uk ३२ PG (Engg) Computer Security १ वर्ष 
कांबळे Manchester,Manc 
hester, United 
Kingdom 
१५ | TA अरविद The University of Uk ३२ PG (Engg) MSc Pollution and १ वर्ष 
तागडे Manchester,Manc Environment Control 
hester, United 
Kingdom 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-१ 


१६ अनिकेत सुनील The University of Uk ३२ PG (Engg) MSc Robotics १ वर्ष 
जाधव Manchester,Manc 
hester, United 
Kingdom 
१७ | यडारवींद्र The University of Uk 32 PG (Engg) MSc. Construction १ वर्ष 
खाजेकर Manchester, Project Management 
Manchester, 
United Kingdom 
१८ | धीरज नागनाथ University of US 33 PG (Engg) Master of Science and २ वर्ष 
सुरते Michigan-Ann Engineering in Nuclear 
Arbor, United Engineering and 
States Radiological Sciences 
१९ हर्षल उ्त्तम्‌ Australian Australia ३४ PG Masters in project २ वर्ष 
कापसे National (Management management 
University 
Canberra, 
२० श्रुती प्रकाशा New York US 3¢ PG (Engg) Master's in Computer २ वर्ष 
करमरकर University Engineering 
(NYU),New York 
City, United 
States 
२१ «| क्रघतुजा देवानंद New York US 3¢ PG (5५9७) Master's in Computer २ वर्ष 
इंगोले University Engineering 
(NYU),New York 
City, United 
States 
22 | एशिका New Yor US ३८ PG (561599) Master's in Computer | २ वर्ष 
जयंतकुमार University Engineering 
जनबंधू (NYU),New York 
City, United 
States 
२३ | अमेय अजय New Yor US ३८ PG (56159) Master's in Mechanical | २ वर्ष 
इंगळे University Engineering 
(NYU),New York 
City, United 
States 
२४ | यशा अरुण New York US 3¢ PG (Engg) Master of Science in २० महीने 
दुसिंग University Computer Science 
(NYU),New York 
City, United 
States 
२५ | किजल रविद्रन | New Yor US ३८ PG MS in Project २ वर्ष 
पिल्ले University (Management) | Management 
(NYU),New York 
City, United 
States 
२६ मिताली भीमराव | New Yor US ३८ PG Project Management २ वर्ष 
बोरकर University (Management) 
(NYU),New York 
City, United 
States 
२७ | आयुष धीरज Monash Australia BQ PG Master of business २ वर्ष 
कापसे University, (Management) (project management) 


Melbourne, 
Australia 


Engg. 


पृष्ठ १४ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांक: पशियो-२०२४/प्र.क्र.७८/शिक्षण-९ 


२८ | श्वेता दशरथ The University of | Australia | ४२ PG (Engg) MASTER OF २ वर्ष 
आल्टे Melbourne PROFESSIONAL 
Parkville ENGINEERING 
२९ | अनुजा जॉन Monash Australia | 82 PG (Engg) Masters of Data २ वर्ष 
मुन्तोडे University,Melbou Sciences 
rne, Australia 
३० | अलिशा वासुदेव Monash Australia BQ PG Master of Business २ वर्ष 
चौधरी University,Melbou (Management) (3६0००५) 
rne, Australia 
३१ | करमीरा रवींद्र Monash Australia | 82 PG (Engg) Master of Professional | २ वर्ष 
कटके University, Engineering (E&°99) 
Melbourne, 
३२ | संकेत रविंद्र Monash Australia | 82 PG (Engg) Master of Professional | २ वर्ष 
बिडकर University,Melbou Engineering Civil 
rne, Australia Engineering (Transport ) 
33 | एनम aT The University o Australia 83 PG (Science) Master of food science २ वर्ष 
लोकरे Queensland,Brisb and technology 
ane City, Australia 
२४ अनिकेत The University o Australia 83 PG (Science) Master o २ वर्ष 
बालासाहेब Queensland,Brisb biotechnology 
साबणे ane City, Australia 
34 चैतन्य भरत The University 0 Australia 83 PG (Science) Master of Agribusiness २ वर्ष 
सदामते Queensland,Brisb 
ane City, Australia 
३६ वैदेही राजेश The University o Australia 83 PG (Engg) Master of data science २ वर्ष 
सांगोडकर Queensland,Brisb 
ane City, Australia 
३७ | यशकुमार The University 0 Australia 83 PG Masters of Business २ वर्ष 
विनोदराव डांगे Queensland,Brisb (Management) 
ane City, Australia 
३८ निधी विजय The University o Australia 83 PG (Science) Master of Educational २ वर्ष 
मेश्राम Queensland,Brisb studies 
ane City, Australia 


PRASHANT 


PUNDLIK WAGH 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 


JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=759e87fbd 1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240 
£18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5599270E38B296E5E5D8 14FF5976561A3EC66D875 
AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2024.08.30 20:16:46 +05'30' 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


